वाचा :- 


आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत -- 

शेतकरी सहकारी सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा 
तालुका मर्या., सोनगीर, ता. जि. धुळे. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६ /टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ मार्च, २०१९ 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व cele विभाग क्र. सूतगि-२१९३/ 


प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, दि. ११ ऑगस्ट, १९९३ . 


. शासन निर्णय, , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/ 


टेक्स-१, दि. २४ मार्च, १९९९ . 


. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.3१/कोषा प्रशा-५, 


दि. १०.५.२०१६. 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/ 


टेक्स-१(अ), दिनांक १०.७.२०१७. 


. शासन निर्णय, , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सूतगि-३३१५/प्र. क्र.७८/ 


टेक्स-१ (31), दि.२० जानेवारी, २०१८. 


| शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 


दिनांक २.४.२०१८. 


. शासन निर्णय, सहकार, पणन व gare विभाग, क्र. बैठक-१५१६/प्र.क्र.६०/ 


टेक्स-१(अ),दिनांक २०.७.२०१८ 


. शासन निर्णय, , सहकार, पणन व Talat विभाग क्र. प्रकल्प- १२१७/प्र. क्र.५५/ 


टेक्स-१ (31), दि.४ सप्टेंबर, २०१७. 


. संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या ६(१)/सूतगि/३२२८/१७, 


दि.२९.३.२०१७. 


१०. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१८/ प्र.क्र.६६९/अर्थ-३, 


दि.२५.१.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या व शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 
निवडलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य 
करण्यासाठी कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात 
शासकीय भागभांडवल देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६ /टेक्स-१ (आओ) 


सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात 
घेऊन तसेच आतापर्यंत सभासदांकडून जमा केलेले भाग भांडवल लक्षात घेऊन, शेतकरी 
सहकारी सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. जि. धुळे या सूतगिरणीस सन 
२०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात शासकीय भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

शेतकरी सहकारी सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. जि. धुळे या 
सूतगिरणीच्या रु.५९०९.४८ लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीस शासनाने संदर्भ क्र.9 येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेली आहे. सदर सूतगिरणीने रु.१५६.५६ लाख (कमाल मर्यादा रु. 
२६५.००) इतके सभासद भागभांडवल जमा केले असून त्यानुसार रु.१४०९.०४ लाख इतके 
शासकीय भागभांडवळ गिरणीस अनुज्ञेय ठरते. त्यापैकी आतापर्यंत सदर सूतगिरणीस 
रु.८०२.२५ लाख इतके शासकीय भागभांडवल ४ हप्त्यांमध्ये यापूर्वीच वितरीत केलेले आहे. 
त्याबाबतचे विवरणपत्र “अ” सोबत जोडले आहे. 
२. खुल्या प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भाग भांडवल मंजूर करण्यासाठी 
सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी रु. ५४,००,००,०००/- (रु. चोपन्न कोटी फक्‍त) इतका नियतव्यय 
अर्थसंकल्पित आहे. होतकरी सहकारी सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. 
जि. धुळे या सूतगिरणीस रु.६,०६,७९,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी सहा लाख एकोणऐंशी 
हजार फक्त) इतकी रक्‍कम शासकीय भाग भांडवल म्हणून सूतगिरणीच्या प्रकल्प उभारणीसाठी 
तसेच प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च गिरणी 
स्वनिधीतून करील या अटीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासकीय भाग भांडवल झासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- 
२१९३/ प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व सूतगि-११९७/ प्र.क्र.१९३/ टेक्स-१, दि. 
२४.३.१९९९ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती (अट क्र.५ वगळून) तसेच शासकीय भाग 
भांडवलासंदर्भात शासनाने भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा अतिरिक्‍त 
अटी व शर्ती सदर सूतगिरणीस लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली नमूद 
केलेल्या अतिरिक्‍त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 

१) प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, शासन निर्णय, सहकार व वदस््रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- 
२१९३/ प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व दिनांक २४.३.१९९९ मधील अटी व शर्तीचे 
(अट क्र.५ वगळून) पालन होत आहे याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी खात्री करावी. 

२) सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या 
प्रगतीचा तिमाही अहवाल संचालक वस्त्रोद्योग यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 

३) प्रस्तुत गिरणी संदर्भात शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार वसुलीबाबत काटेकोरपणे 
कार्यवाही संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी . 

४) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबतच्या दि.२४.३.१९९९ मधील अट क्र.५ येथील 
अटीमध्ये शासन निर्णय, दि. १०.७.२०१७ अन्वये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे- 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६ /टेक्स-१ (आओ) 


सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु 
झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवलाची 
परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि तसे न केल्यास त्यावर दरसाल दर शेकडा 
१२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. सदर अटीच्या अनुषंगाने प्रस्तुत सूतगिरणीकडून 
परतफेडीस पात्र ठरलेल्या शासकीय भागभांडवलाची काटेकोरपणे वसुली करण्याच्या सूचना 
संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांना देण्यात याव्यात. 

५) संचालक वस्त्रोद्योग यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान संचाळक 
मंडळाकडून, प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत होणा-या रु. ६,०६,७९,०००/- इतक्या रकमेच्या 
१०% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक तारण प्राप्त होणार नाही, 
तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम गिरणीस खर्च करता येणार नाही तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे 
मंजूर केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdraft) काढून रक्‍कम खर्च करता येणार नाही 
असे बंधन संचालक THEM यांनी संबंधित बँकेवर घालावे. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी 
काटेकोरपणे व तातडीने कार्यवाही करावी. 

६) प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्‍त संचालक 
मंडळास ३ महिन्यांच्या आत वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण द्यावे लागेल. नवनियुक्त संचालक 
मंडळाने असे तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात 
येईल अशी सुधारणा संस्थेच्या Bye-Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही संचालक वस्त्रोद्योग यांनी 
करावी. 

७) सूतगिरणीच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 
शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही . त्यामुळे त्याबाबतची खात्री 
संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 

८) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने 
विनियोग करीत असल्याची खात्री संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 

९) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च 
गिरणी स्वनिधीतून करील या अटीवर सदरचे शासकीय भागभांडवल wat मशिनरी खरेदी व 
उभारणीकरीता मंजूर करण्यात येत आहे याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी call कार्यवाही करावी. 

qo) सदर सहकारी सूतगिरण्यांच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम सूतगिरणीने 
पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे अदा करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय 
पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात येऊ नये याबबात संचालक वस्त्रोद्योग यांनी खात्री करावी. 

११) गिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवळाचा तसेच गिरणीकडे शिल्लक असलेल्या 
रकमेचा गिरणी योग्य प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत संचालक वद्तरोद्योग यांनी 
नियंत्रण ठेवावे. 

92) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची 
यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी 
नियंत्रण करावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६ /टेक्स-१ (3) 


१३) प्रस्तुत गिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष HT झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक 
अदा करावे. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण करावे. 

१४) खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अद्यावत शासन निर्णय 
क्र.भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१५) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 

१६) सदर सूतगिरणीच्या सर्व सभासदांचे आधार कार्ड सूतगिरणीच्या सभासदत्वाशी 
जोडणे ( लिंक करणे) बंधनकारक असेल. 

१७) सूतगिरणीने ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे 4% सभासद भागभांडवल उभारणे 
बंधनकारक असून सदर सभासद भागभांडवलाची रक्‍कम सूतगिरणीच्या उभारणीच्या 
प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी सूतगिरणीस खर्च करता येणार नाही. तसेच 
शासनाकडून सूतगिरणीस मंजूर करण्यात येणा-या ४५% शासकीय भागभांडवलाच्या रकमेचा 
विनियोग करताना, सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून ५०% कर्ज मंजूर करुन घेतलेले असणे 
आव्यक आहे. शासकीय भागभांडवलापोटी प्राप्त रकमेचा विनियोग करताना वित्तीय 
संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचाही त्याच प्रमाणात विनियोग करणे गिरणीवर बंधनकारक राहील. 

शासकीय भागभांडवळाची परतफेड विहित वेळेत गिरणीमार्फत होईल यासाठी आवश्‍यक 
असलेली सर्व दक्षता संचालक वस्त्रोद्योग, TANT संचालनालय, नागपूर यांनी घ्यावी . 

४. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम 
रु.६,०६,७९,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी सहा ळाख एकोणऐंशी हजार फक्‍त ) शेतकरी 
सहकारी सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. जि. धुळे (SHETKARI 
SAHAKARI SOOTGIRNI DHULE & SINDKHEDA TALUKA LTD., SONGIR, TAL. 
DIST. DHULE) या सूतगिरणीसंदर्भात संचालक TAIT यांच्याकडून प्राप्त झालेले कॅनरा 
बँक, शाखा धुळे यांच्या खाते क्र.०२२२२०१००१२९९ मध्ये RTGS द्वारे जमा करावी. 

५. गिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन निर्णय, 
क्रमांक सूतगि-१२००/११७१३/ प्र.क्र.४२६/टेक्स-१(अ),दि. १५.६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात 
आलेल्या राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 

६. या सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे गिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच उपयोगात 
आणणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, संस्थेच्या संचालक 
मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी वसूल 
करण्यात येईल. तसेच अझा प्रकरणी संबंधित संचाळक मंडळास व्यक्तिठा: जबाबदार धरण्यात 
येईल. त्यामुळे गिरणीच्या संचाळक मंडळाने गिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व 
अनावऱ्यक खर्च टाळावा. 

७. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ अन्वये, 
“३२-अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद ६ ते ८ पैकी परिच्छेद क्र. ७ (१) अ, ७(१ आ, ७ (2), ७(३), ७(४, ७(६) व 
७ (९) मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू नाहीत. परिच्छेद ६ (अ), ६ (बो, ६ (क), ७ (५), ७ (७), ७(८) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६ /टेक्स-१ (3) 


व परिच्छेद-८ मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू असून सदर तरतुदींची खालीलप्रमाणे पूर्तता हात 
आहे. 

६(अ) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे :- शोतकरी सहकारी 
सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. जि. धुळे या सूतगिरणीचा आठव्या 
पंचवार्षिक योजनेत झासन अर्थसहाय्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे. 

६(ब) नियतव्यय उपलब्धता :- "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली 
खर्च - (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली 
अंशदान (४४२५ ०३३८), 32 SIEM” या लेखाशीर्षाखाली रु.५४००.०० लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 

६(क) व ८) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ अन्वये “३२ अंशदाने” या बाबीखालील खर्च 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेची आवश्‍यकता नाही. 

७(१)(अ) पूर्वी खर्च केलेल्या अनुदानाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्रे :- सदर सूतगिरणीने 
दि.३१.१२.२०१६ अखेर प्रकल्पाच्या उभारणीवर एकूण रु.७७२.२४ लाख खर्च केले असल्याबाबत 
संचालक, वस्त्रोद्योग यांनी कळविले आहे. 

७(५) बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय / तांत्रिक मान्यता :- सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

७(७) कार्यालयीन खरेदीसाठीची कार्यपद्धती :- खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या अद्यावत झासन निर्णय क्र. भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥॥/उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी या अटीचा उल्लेख शासन निर्णयात 
केला आहे. 

७(८) संक्षिप्त देयक प्रलंबितता :- सदर लेखाशीर्षाखाळी कोणतेही संक्षिप्त देयक 
तपज्ञीलवार देयक सादर करण्यासाठी प्रलंबित नाही. 

तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील तपासणी सूचीतील 
अ.क्र. ८ मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 

८. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- ब मधील २) नुसार, वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि. २.४.२०१८ च्या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ बाबत नमूद करण्यात येते की, सदर योजना ही 
नियमित स्वरुपाची राज्य योजनांतर्गत योजना असल्याने तसेच योजनेच्या स्वरुपात अथवा 
व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने व “३२- अंडादाने” या बाबीखाली शासकीय भाग भांडवलाचे 
वितरण सदर प्रकरणी करीत असल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता 
नाही. 

९. वित्तविभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- ब मधील ३) नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक २.४.२०१८ सोबतच्या परिशिष्टातीळ अनु. क्र. 3 मधील तरतुदी विचारात घेता योजनेच्या 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६ /टेक्स-१ (आओ) 


स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची 
आव्यकता नाही. 

१०. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक Yo मे, 
२०१६ मधील परिच्छेद-ब मधील ३ नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/ प्र.क्र.६९/ 
अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र.८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील 
या प्रकरणी लागू असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता होत आहे. 

११. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ नुसार “३२ अंडशदाने” या बाबीखालील खर्च 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व 
बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

2) मंजूर निधी :- "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ 
०३३८), 32 अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात रुपये 
५४,००,००,०००/- (रुपये चोपन्न कोटी wad) इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी 
आतापर्यंत रु.१७,२४,३८,००० /- इतकी रक्‍कम खर्च झाली असून रु. ३६,७५,६२,०००/- इतकी 
रक्‍कम शिल्लक आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे :- सदर सूतगिरणीस सन २००९-२०१० नंतर शासकीय भागभांडवल मंजूर केलेले नाही. 
सूतगिरणीने दि.३१.१२.२०१६ अखेर प्रकल्पाच्या उभारणीवर एकूण रु.७७२.२४ लाख खर्च केले 
असल्याबाबत संचालक, वस्त्रोद्योग यांनी कळविले आहे. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाळी अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष 
जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे :- लागू नाही. 

७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी 
देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता 
घेऊनच सूतगिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६ /टेक्स-१ (आओ) 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- याबाबतचा उल्लेख झासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 

qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- 
याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 

१२. शोतकरी सहकारी सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. जि. धुळे 
(SHETKARI SAHAKARI SOOTGIRNI DHULE & SINDKHEDA TAL. LTD, SONGIR, 
TAL. DIST. DHULE) या सूतगिरणीस या झासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
रु.६,०६,७९,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी सहा लाख एकोणऐंशी हजार फक्त) इतक्या 
शासकीय भागभांडवलाचा खर्च "मागणी क्रमांक - व्ही-३, ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च - 
(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, 
राज्य योजनांतर्गत योजना - (००) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान 
(४४२५ ०३३८), 32 अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-२०१९ 
या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

१३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.६,०६,७९,०००/- (अक्षरी रुपये सहा 
कोटी सहा लाख एकोणएऐंशी हजार फक्त) इतकी रक्‍कम शेतकरी सहकारी सूतगिरणी धुळे व 
सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. जि. धुळे (GHETKARI SAHAKARI SOOTGIRNI 
DHULE & SINDKHEDA TAL. LTD, SONGIR, TAL. DIST. DHULE) या नावाने अधिदान व 
लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन प्रस्तुत सूतगिरणीच्या कॅनरा बँक, धुळे, शाखा धुळे 
यांच्या चाळू खाते क्र.०२२२२०१००१२९९ (IFSC CODE ७९३8००००२२२) मध्ये RTGS द्वारे 
वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. र. गं. Ty, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), 
सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, मंत्राळय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. ब. बा. चव्हाण, सह सचिव 
(सूतगिरणी), सहकार, पणन व gala विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना 
“नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर सहकारी सूतगिरणीस 
शासकीय भाग भांडवलाची रक्‍कम RIGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

१४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 
२.४.२०१८ अन्वये विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६ /टेक्स-१ (अ) 


१५. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७११५/.॥६॥(१9॥॥॥.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१९१२४८१९५२०२ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
e Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 
> [| a S e al e e t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
Operation Marketing and Textile, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2cl 1a62256b2ff3ad939a42 


Ka [| | e ka [| Oc9fb6fa0cb24c384214bcee8c, cn=Prasenjeet Karlekar 


Date: 2019.03.19 12:54:42 +05'30' 


(प्रसेनजीत PRO) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


३. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 


& . 


१७. 


१८ 


मुंबई-३२. 


. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (४ प्रतींसह), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव, १७-स/ कार्यासन अधिकारी,१६-स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्राळय,मुंबई 


. वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. संचालक वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, मुंबई 

. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 
. व्यवस्थापक, कॅनरा बँक, धुळे शाखा . 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील 
हाऊस, मुंबई 


चेअरमन, शेतकरी सहकारी सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. 


जि. धुळे 
. निवडनस्ती (टेक्स १-(ब) / टेक्स-१ (अ)). 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६ /टेक्स-१ (अ) 


शासन निर्णय, क्र. शाभाभा-१११७/प्र.क्र.३६/टेक्स-१ (अ), 


दि. १९ मार्च, २०१९ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र- अ 


शेतकरी सहकारी सूतगिरणी धुळे व सिंदखेडा तालुका मर्या., सोनगीर, ता. जि. धुळे 


अ. शासकीय भाग भांडवलास मंजूरी दिल्याचा रक्‍कम 
क्र. शासन आदेशा क्रमांक व दिनांक (रु. लाखात) 
१ | सूतगि-१२९४/२२८/प्र.क्र.११/टेक्स-१, दि. ८ जून, १९९४ ७२०.०० 
२ | सूतगि-११०७/प्र.क्र.८३/टेक्स-१अ, दि. ३० मार्च, २००७ ४७.०० 
३ | सूतगि-११०८/प्र.क्र.७०/टेक्स-१ , दि. ३१ मार्च, २००९ १०.०० 
४ | सूतगि-११०९/प्र.क्र.७०/टेक्स-१अ, दि. ३१ मार्च, २०१० २५.२५ 
एकूण ८०२.२५ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


